महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक : अविवि-२०२२/प्र.क्र.१३१/का-६ 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ मार्च, २०२३ 


विषय :- जाहिरातीची देयके अदा करण्याबाबत. 

ज्ञापन :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये व अपंग झाळांमध्ये 
पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना सन २०१९-२० आणि डॉ.झाकीर हुसैन मदरसा 
आधुनिकीकरण योजना, सन २०१९-२० या दोन योजनांची प्रसिद्धी राज्य स्तरावर होण्यासाठी, राज्यातील 
विविध वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
यांना कळविण्यात आले होते. त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींची मूळ 
देयके अल्पसंख्याक विकास विभागास प्राप्त झालेली आहेत. सदर मूळ देयकांची रक्‍कम अदा करण्यास 
पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहेत. 
२. वरीलप्रमाणे जाहिरात प्रसिद्धीबाबतच्या देयकांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. | वृत्त पत्राचे नाव देयक क्रमांक व दिनांक । जाहिरातीचा दिनांक रक्‍कम 


गि रत्नागिरी टाईम्स | DGIPR/ ७५२३० २८.०२.२०२०| दि. २९.२.२०२० ३२,७६०.०० 
डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा 
आधुनिकीकरण योजना. 


२ गिरी टाईम्स | DGIPR/ C 4239 २८.०२.२०२०| दि. २९.२.२०२० ३२,७६०.०० 
अल्पसंख्याक बहुल विद्यार्थ्याच्या 
शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा 
पुरविण्यासाठी अनुदान योजना. 


एकूण (अक्षरी रुपये पासष्ठ ६५,५२०/- 
हजार, पाचशे वीस फक्त) 


३. सदर जाहिरात देण्यासाठी झालेल्या एकूण रु.६५,५२०/- (अक्षरी रूपये पासष्ट हजार, पाचशे वीस 
फक्त) एवढ्या खर्चास याद्वारे वित्तीय मान्यतेसह प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. प्रमाणित करण्यात येते, की यापूर्वी सदर देयके या विभागाकडून अदा करण्यात आलेली नाहीत. 

५. संबंधित वृत्तपत्रांची उपरोक्त देयके तपासून या प्रयोजनासाठी झालेला खर्च मागणी क्रमांक, झेड 
ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम, राज्य 
योजनांतर्गत योजना (०१) (१२) संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांची प्रसिद्धी यांसाठी सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) 
(2234 ए ०१८७) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोगास मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. हे ज्ञापन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३ / प्र. क्र. ३० / २०१३ / विनियम, भाग-२ 
दिनांक १७ एप्रिल २०१५ सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिकेच्या भाग-पहिला, उपविभाग दोन खालील 
अनुक्रमांक ८ येथील, नियम क्रमांक १७ (अ) नुसार प्रशासकीय विभागांना तसेच नियोजन विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३७१/ १४७/ १४७१ दिनांक २७/१२/२०२२ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक ०८/ २३/ व्यय-१ दिनांक 08 / ०१/ २०२३ प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तिय अधिकारानुसार 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.१३१/का-६ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३१६१३४६५८४५१४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHASHANK YASHWANT BARVE 
! RNMENT OF MAHARASHTRA, 


S H AS H A N K MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
25. 9736b62993d2c7e7 16a76cdcfdaa8a6a08fc2F1Sbfd 
691९8, postalCode=400032, st=Mal 


41 3, , St= 
INumber=8899737770E99850C69D3C24802DB93159DBF 
B4895232F27476708A6643A2AE7, cn=SHASHANK YASHWANT 
ve 


Date: 2023.03.16 13:53:13 +05'30' 


(शाशांक य. बर्वे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई-१ यांना मूळ देयकांसह अग्रेषित 


प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा) मुंबई 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांच्या 

रोखझाखेमार्फत) 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. उप सचिव, वित्त विभाग / व्यय-४, विनियम, मंत्रालय, मुंबई, 
उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, का-९, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प कक्ष -कार्यासन-९), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प कक्ष -कार्यासन-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती./का.क्र.६. 


eon SG -€ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


